स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-॥ अंतर्गत, 
वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक स्तरावर घनकचरा व 
सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत गाव निवडीचे निकष 
q सर्वसाधारण कार्यालयीन पध्दतीबाबत 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि -२०२३/प्र. क्र. ६८/पापु -०८ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा : 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१)/पापु- 
१६, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२१. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.२७२ (१)/पापु-१६, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२१. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्वभामि-२०२१/प्र.क्र. २७२ (१)/पापु- 
१६, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२२. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.६५/पापु-०८, 
दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२३. 


q 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्‍त वाचा क्रमांक 2 Belles शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक (Ix) मधील तक्‍ता-१ ऐवजी 
कृपया खालीलप्रमाणे वाचावे:- 


“तक्‍ता-१” 
क्र व्यावसायिक संस्थाच्या कामाचे टप्पे प्रत्यक्ष केलेल्या कामासाठी व्यावसायिक संस्था 
शुल्काच्या अदायगीची टक्केवारी 
सर्वेक्षण, अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे| तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर एकूण 
अनुज्ञेय व्यावसायिक संस्था शुल्काच्या ३०% रक्‍कम. 
२ कामाच्या कंत्राटदाराकडून उपांगाच्या कामाचे । अनुज्ञेय व्यावसायिक संस्था शुल्काच्या ६०% रक्‍कम 
पर्यवेक्षण करून काम पुर्ण करून घेणे 
माची समाधानकारक देखभाल व दुरूस्ती । अनुज्ञेय व्यावसायिक संस्था शुल्काच्या १०% रक्‍कम 
(एकूण ५ वर्षात समान हप्त्यात विभागून) 


axe) 


AN 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.६८/पापु-०८ 


२. उपरोक्‍त वाचा क्रमांक २ येथील झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४0९॥) मधील 


“१९ प्रत्यक्षात पुर्ण करण्यात आलेल्या गावस्तरीय उपांगाच्या बाबतीत, अंमलबजावणी यंत्रणा 
ग्रामपंचायत असल्यास, ग्रामपंचायतीने व अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा, असल्यास, कार्यकारी अभियंता, यांनी (जिल्हास्तरीय उपांगाच्या देयकासह) कार्यान्वयन 
यंत्रणेळा (Contractor) देयकाची अदायगी PEMS FRI खालीलप्रमाणे करावी:-* 


ऐवजी 


“0९ प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यात आलेल्या ऐवजी गावस्तरीय उपांगाच्या बाबतीत, अंमलबजावणी यंत्रणा 
ग्रामपंचायत असल्यास, ग्रामपंचायतीने व अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग, असल्यास, कार्यकारी अभियंता, यांनी (जिल्हास्तरीय उपांगाच्या देयकासह) तसेच, 
कार्यारंभ आदेश/पुरवठा आदेशा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग / राज्य पाणी व स्वच्छता FST मार्फत देण्यात 
SS असल्यास आवऱ्यकतेनुसार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/ राज्य पाणी व स्वच्छता मिठान मार्फत 
कार्यान्वयन यंत्रणेला (Contractor) देयकाची अदायगी PFMS द्वारा खालील प्रमाणे करावी:-” असे 
वाचण्यात यावे. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताक २०२३०९२५११५२२८०८२८ असा आहे हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SMITA SACHIN RANE 

S M ITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3a 

S A C H | N 129af986c1f95f6bc3e8165ceaf5155e6e7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4B9BEFD340493837DB4CFFA 


FA6B96EEAF6AA3C12A7A6BF0467B0F517B 
724E8EE, cn=SMITA SACHIN RANE 
Date: 2023.09.27 17:38:16 +05'30' 
स्मिता राणे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

) मा. विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व मा. विधानपरिषद सभापती/उप सभापती. 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 
) 

) 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव/ प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजमी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.६८/पापु-०८ 


६) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 
७ जिल्हा परिषद अध्यक्षा/ अध्यक्ष, सर्व. 
) 
) 


८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालय, मुंबई. 

qo) महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सह सचिव/उपसचिव तथा अभियान संचालक (स्वच्छ भारत अभियान), पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२)विभागीय आयुक्त, विभाग सर्व 

१३) जिल्हाधिकारी, सर्व 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 

१५) उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 
) 
) 
) 


१६) प्रकल्प संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१७) अवर सचिव (पापु १६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व.स्व), 
जिल्हा परिषद, सर्व. 

१९) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

20) निवडनस्ती पापु ०८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


